प्रजिमा क्र.७४ च्या जंक्शन (होप इंडिया 
कंपनी) (कि.मी.१२१/७६०) ते जुवेली 
पूल (कि.मी.१२३/५२०) हा १.७६ कि.मी. 
(रा.म.७६ चा भाग) रस्ता सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.०८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १८ फेब्रुवारी, २०२०. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(मु/रेखाचित्र शाखा/रस्ते हस्तांतरण-१५०/३७२६, 
दि.०५/१२/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांनी संदर्भाधीन 
पत्रान्वये कुळगाव बदलापूर नगरपरिषद हद्दीतील प्रजिमा क्र.७४ च्या SRM (होप इंडिया कंपनी) 
(कि.मी.१२१/७६०) ते जुवेली पूल (कि.मी.१२३/५२०) राज्यमार्ग क्र.७६ चा भाग हा १.७६ कि.मी. 
रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करणेबाबत विनंती केली आहे. तसेच उपरोक्त 
रस्ता सा.बां.विभागाकडे हस्तांतरित करण्यास नगरपरिषद, कुळगांव बदलापूर यांनी मंजूरी 
दिलेली आहे. त्यानुषंगाने सदर रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


कुळगांव-बदलापूर नगरपरिषद हद्दीतील पूर्व विभागातील होप इंडिया कंपनीपासून 
खरवई नाका न.पा.हद्दीपर्यंत नगरपरिषदेच्या हद्दीत आहे. सदर लांबी ही होप इंडिया कंपनी पासून 
म्हणजे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे असलेला प्रजिमा WY व रा.मा.७६ चे DRM 
येथून सुरु होते. 

कल्याण-बदलापूर-वांगणी-डोणे-कर्जत रा.मा.७६ या रस्त्याची gist पूल ते 
कि.मी.१२३/५२० ते १३३/२५० ही लांबी सा.बां.विभागांतर्गत आहे. त्यामुळे या रस्त्याची होप इंडिया 
कंपनी कि.मी. १२१/७६० ते जूवेली पूल कि.मी.१२३/५२० ही १.७६ कि.मी. लांबी हस्तांतरित 
केल्यास रा.मा.७६ ची संलग्नता निर्माण होत असल्याने कुळगाव बदलापूर नगरपरिषद हद्दीतील 
प्रजिमा क्र.७४ च्या ver (होप इंडिया कंपनी) (कि.मी.१२१/७६० ते Gia पूल 
(कि.मी.१२३/५२०) राज्यमार्ग क्र.9६ चा भाग हा १.७६ कि.मी. रस्ता सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.०८/नियोजन-२ 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यांत आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००२१८१४५६२७९३१८ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 


P ras h a al t DN: CN = Prashant Vinayakrao Patil, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Public Works 


Vi n ayakrao Pati | Department 


Date: 2020.02.18 14:59:54 +05'30" 


(प्रशांत पाटील ) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


प्रधान सचिव (नवि-१) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

विभागीय आयुक्त, मुंबई. 

अधिक्षक अभियंता,मुंबई बांधकाम मंडळ, ठाणे (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व AHR बदल करण्यात यावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

जिल्हाधिकारी, मुंबई. 

मुख्याधिकारी, नगरपरिषद कुळगांव. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.२, ठाणे. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 


११) 


निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


